औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच 
वर्धा या १४ जिल्ह्यांतील ए.पी.एल. (केशरी) 
शिधपत्रिकाधारक छशोतकऱ्यांकरीता आवश्‍यक 
असलेल्या अन्नधान्याच्या खरेदीकरीता निविदा 
प्रक्रिया राबविण्याकरीता समिती गठीत 
करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- अधापु-२०२१/प्र.क्र. ३७/नापु २२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २१ जून, २०२१ 


वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०१५/प्र.क्र.१००/नापु २२, दिनांक: २४ जुले, २०१५. 


प्रस्तावना :- 


औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच वर्धा या १४ जिल्ह्यांतील ए.पी.एल. (केशरी) 
शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना प्रतिव्यक्‍ती प्रतिमाह ५ किलो या परिमाणात अन्नधान्याचा (तांदूळ ₹३/- 
प्रतिकिलो व गहू ₹ २/- प्रतिकिलो या दराने) लाभ दिला जातो. सद्यस्थितीत प्रस्तुत योजनेंतर्गत सुमारे ४९ 
लक्ष लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ दिला जात आहे. सदर लाभार्थ्यांकरिता आवश्‍यक 
असलेल्या २०,०३४ मे.टन (१२,६८९ मे.टन गहू व ७,३४५ मे. टन तांदूळ) अन्नधान्याची खरेदी केंद्र 
शासनाकडून Economic Cost ने करण्यात येते. 


केंद्र शासनाकडून खरेदी करण्यात येत असलेल्या सदर अन्नधान्याचा दर दरवर्षी वाढत असल्याने 
सदर योजनेपोटी राज्य शासनावर फार मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भार पडत आहे. सदर अन्नधान्य निविदा प्रक्रिया 
राबवून Economic Cost पेक्षा कमी दराने उपलब्ध करून घेतल्यास राज्यशासनाच्या निधीची बचत होते किंवा 
कसे, हे पडताळून पाहण्याकरीता अन्नधान्याच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याकरीता समिती गठीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे 
तसेच वर्धा या १४ जिल्ह्यांतील ए.पी.एल. (केशरी) शिधपत्रिकाधारक शोतकऱ्यांकरीता आवश्‍यक असलेल्या 
अन्नधान्याच्या खरेदीकरीता निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२१/प्र.क्र. ३७/नापु २२ 


शासन निर्णय:- 


औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच वर्धा या १४ जिल्ह्यांतील ए.पी.एल. (केशरी) 


शिधपत्रिकाधारक ]ोतकऱ्यांकरीता आवश्यक असलेल्या अन्नधान्याच्या खरेदीकरीता निविदा प्रक्रिया 


राबविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र नाव पदनाम 
।_१. | मा. सचिव, अ. ना.पु. व ग्रा. सं. विभाग अध्यक्ष 
२. | सहसचिव, अ. ना.पु. व ग्रा. सं. विभाग सदस्य सचिव 
३. | सहसचिव, वित्त विभाग सदस्य 
४. | वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अ. ना.पु. व ग्रा. सं. विभाग सदस्य 
५. | उपसंचालक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग सदस्य 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२११४४६२६१७०६ असा आहे. हा BST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Go 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
5 (1 d h ir D eo d a tt a = ER PROTECTION DEPARTMENT काची 


555e4e3006da7480655b52484794686f 1 8de7 3c0aa909267b188 


5E1FO7FF6933630D183327 1F4B68D3392A0A1 127, 
(1 Nn a [| serial -204E151470E2D21694C51F66F9BSASFAAES44D 1 SF6BFA485 
335010591835680, cn=Sudhir Deodatta Tungar 
21 14:52:21 +05'30 


(सुधीर तुंगार) 
शासनाचे सह सचिव 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 


. सर्व जिल्हाधिकारी, 

. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, 

. नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई 
Ud उप आयुक्त (पुरवठा), 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अधापु-२०२१/प्र.क्र. ३७/नापु २२ 


११. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

१२. सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

१३. मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 

१४. मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, 
१५. सर्व अधिकारी (सचिव वगळून), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
१६. सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

१७. सर्व कार्यासने, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 

१८.सर्व खाजगी सचिव, मा. मंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. सर्व खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

२१. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, ६वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
२२. सर्व विधान परिषद सदस्य व विधानसभा सदस्य. 

२३. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, 
28. निवडनस्ती (कार्यासन नापु-२२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


